सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये इतर 
प्रशासनिक सेवा- (००)(०१) राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण (२०७००८८२) (अनिवार्य) 
या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत “११ देशांतर्गत 
प्रवास खर्च" या उपलेखाशिर्षाखाली 
तदतूदीचे “२८ व्यावसायीक सेवा” या 
उपलेखाशिर्षाखाली पुनर्वितरण... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमाक :- अर्थसं- 0229/ प्र.क्र.२६/१३स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय:- 

मागणी क्र.व्ही-२, २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा-(००)(८००), इतर खर्च (००),(००) (०१) राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (२०७००८८२) (अनिवार्य) 
या मुख्यलेखाशिर्षांतर्गग सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता “२८ व्यावसायीक सेवा” अंतर्गत 
करण्यात आलेली अर्थसंकल्पिय तरतूद त्या संबंधित उपळेखाशिर्षाखालील खर्च भागविण्याकरिता 
अपुरी असल्यामुळे “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उपलेखाशिर्षाखालील बचत झालेल्या रुपये 
१,३७,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख सदतीस हजार Had) इतकी रक्‍कम खालील तक्त्यात 
दर्शविल्यानुसार त्याच मुख्य लेखाशिर्षाखाळील खाली नमूद केलेल्या “२८ व्यावसायीक सेवा” या 
उपलेखाशिर्षाखाली पुनर्वितरित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । रक्कम कमी करावयाचे | रक्‍कम रुपये | रक्‍कम अधिक करावयाचे | रक्‍कम रुपये 
उपशीर्ष उपशीर्ष 

१ (११) देशांतर्गत प्रवास खर्च ।१,३७,०००/- | (२८) व्यावसायीक सेवा १,३७,०००/- 

एकूण १,३७,०००/- १,३७,०००/- 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १६८/२०२१/व्यय-२, दिनांक 

२२.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२६१३०३५२३९०२ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Chaudhary Anil 
Jayaram 


(अनिल ज.चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- ०२२१/ प्र.क्र.२६/१३स 


) सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर 
) महालेखापाल( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य -१/२, मुंबई/ नागपूर 
) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


उप सचिव (व्यय-२) व (अर्थ-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभग, मंत्रालय,मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभग, मंत्रालय,मुंबई. 


प्रत, 


१. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
स्वीय सहाय्यक. 
२. निवडनस्ती कार्यासन १३स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


